महिला व बाल विकास विभाग 


पोषण अभियान या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाकरिता सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७७/का.०६ 


नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ मार्च,२०२४ 


वाचा :-- १म.वबा. वि. शा. नि. क्र. एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७७/का.६, दि. ०२.११.२०२३, दि. 22.02.2028 व 


दि. १९.०३.२०२४ 


शासन निर्णय:- 


२म.वबा. वि. शा. नि. क्र. एबावि-२०२३/प्र.क्र.१६६/का.६, दि. २५.०१.२०२४ 
३) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०८.१२.२०२३ 


पोषण अभियान हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचेमार्फत 


राबविण्यात येत आहे. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता पोषण अभियान या कार्यक्रमाकरिता केंद्र शासनाने 


उपलब्ध करून दिलेला निधी विचारात घेऊन सदर कार्यक्रमाच्या विद्यमान तरतुदीमधून खालील विवरणपत्रातील 


रकाना क्रमांक २ मधील प्रधान लेखाक्ीर्ष / उपशीर्ष / उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रुपये 


१९७.६३४५८ कोटी (अक्षरी रुपये एकऱी सत्त्यान्रव कोटी त्रेसष्ठ लक्ष पंचेचाळीस हजार आठशे फ़क्त) एवढा निधी 


वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
= प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक संकेतांक/ विद्यमान तरतुद | यापूर्वी वितरीत plas 
क्र. ae ae तरतूद वितरीत करण्यात येत 

असलेला निधी 

Ss २ ३ eae =] षु 
१ | २२३६-पोषण आहार 

०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 

१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 

(११) राष्ट्रीय पोषण अभियान 

(११) (०१) पोषण अभियान 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) ३४३२३.०० ४६८८.८६ पवार 

२२३६ २०८४, ३१- सहा. अनुदाने वेतनेतर 
२. | (११) (०२) पोषण अभियान 

(राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) वषड पेने £660.22 Feces 

२२३६ 2083, 39- सहा. अनुदाने वेतनेतर 

एकूण ४९६९०.८१ ११३४९.०८ १९७६३.४५८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७७/का.६ 


२. पोषण अभियानाकरिता केंद्र शासनाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध करून दिलेल्या निधीच्या 
मर्यादेत वरीलप्रमाणे केंद्र हिऱियाखाली रुपये ११०५५.८६८ लक्ष व त्यास समरूप राज्य हिऱ्याखाली रुपये ७३७०.२६५ 
लक्ष असा एकूण १८४२६.१३३ लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. याशिवाय मोबाईल करिताच्या 
अतिरिक्त खर्चाच्या सुमारे रुपये १९०६.०० लक्ष पैकी रुपये १३३७.३२५ लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत 
आहे, उर्वरित निधी यथावकाह उपलब्ध करून देण्यात येईल. अशा प्रकारे रकाना क्र. ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
एकूण रुपये १९७६३.४५८ लक्ष एवढा निधी SNA खात्यावर जमा करण्याकरिता वितरीत करण्यात येत आहे. 

३. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी वरीलप्रमाणे उपलब्ध करून 
देण्यात आलेला निधी तात्काळ SNA खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही करावी. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ येथील दिनांक ०८.१२.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५॥//.॥॥॥०5॥॥.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३२६१६५५५०३०३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VILAS 
RAMDAS 
THAKUR 


(वि. रा.ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 


२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई, 


३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व), 


४) मा.मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


५) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म. व बा. वि.), जिल्हा परिषद (सवी, 


६) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी /ग्रामीण / आदिवासी), 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


९) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


